भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेतील 
उपअभियंता (यां गट-अ या पदावर 
सरळसेवेने नियुक्‍त झालेले श्री आर. एन. 
काळे यांना त्यांची पूर्वाश्रमीची सेवा विद्यमान 
सेवेस जोडून मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आपना-२०२०/प्र.क्र. २९/पापु-१५ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत, क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: २२ ऑक्टोबर, २०२१ 
संदर्भ :- 
१) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः अनियो-१००७/१८/सेवा ४, दि. ०७/०७/२००७ 
२) शासन निर्णय,वित्त विभाग,क्र. अनियो-२०१५/(९॥०२७)/प्र.क्र.३२/सेवा,दि.०६/०४/२०१५ 
३) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन आदेश क्र. आपना २०१३/प्र.क्रर४९/पापु १५ 
दि.३१/०७/२०१४ 
४) आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांचे पत्र क्र.प्रशासन/ आस्था ५/ आर. 
एन. काळे/ उपअभियंता(यां)/वै.प. ७८/०६/२०२० दि. ०३/०१/२०२०. 


प्रस्तावना :- 

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील उपअभियंता(यां) गट-अ या पदावर संदर्भ क्र. ३ 
अन्वये एकूण १५ उमेदवारांची नियुक्‍ती करण्यात आली. सदर उमेदवारांपैकी श्री. आर. एन. काळे, 
उपअभियंता(यां) हे विद्यमान सेवेमध्ये रुजू होण्यापूर्वी शासनाच्या सेवेत अन्य पदावर कार्यरत होते. 
सदर उमेदवाराची पूर्वाश्रमीची सेवा जोडून देण्याबाबत प्रस्ताव महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) 
नियम, १९८२ मधील नियम ३३ नुसार संचालनालयाच्या संदर्भ क्र. ४ च्या पत्रान्वये प्राप्त झाला 
आहे. त्यानुसार वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रव व २ येथील शासन निर्णयानुसार श्री. आर. एन. काळे, 
उपअभियंता(यां) यांची पूर्वाश्रमीच्या सेवा जोडून देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

श्री. आर. एन. काळे, उपअभियंता (यां) हे महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागामध्ये 
कनिष्ठ अभियंता (यां) या पदावर दिनांक ०५/११/२००९ ते दिनांक २१/०८/२०१४ अखेर कार्यरत 
होते. तद्नंतर त्यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत उपअभियंता (यां) पदावर भूजल सर्वेक्षण 
आणि विकास यंत्रणेमध्ये सरळसेवेने नियुक्‍ती झालेली आहे. सदर पदासाठी श्री. काळे हे शासन 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-२०२०/प्र.क्र.२९/पापु-१५ 


निर्णयातील तरतुदीनुसार विहीत मार्गाने अर्ज करुन ते सरळसेवेने उपअभियंता (यां) या पदावर 
दिनांक २२/०८/२०१४(म.पु) रोजी भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमध्ये रुजू झाले आहेत. सदर 
पदावर रुजू होण्यापूर्वी श्री. काळे यांना दि.१.११.२००५ नंतरची शासन सेवेतील नवीन परिभाषित 
अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात आलेली होती. तदनंतर श्री. काळे भूजल सर्वेक्षण 
आणि विकास यंत्रणेतील उपअभियंता (यां) गट-अ (वेतनश्रेणी १५६००-३९१०० ग्रेड पे ५४००) या 
पदावर रूजू झाले. यास्तव नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेच्या लाभासाठी खाली 
देण्यात आलेल्या तपश्ीलानुसार श्री. आर. एन. काळे, उपअभियंता(यां) यांची पूर्वाश्रमीची सेवा 
त्यांच्या भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील उपअभियंता(यां) गट-अ (वेतनश्रेणी १५६००- 
३९१०० ग्रेड पे ५४००) या पदावरील विद्यमान सेवेस जोडून देण्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम ३३ नुसार मान्यता देण्यात येत आहे. श्री. काळे यांचा 
निवृत्तीवेतन लेखा क्रमांक(23/॥॥) वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.७.०७.२००७ मधील अ.क्र.२६ व 
शासन निर्णय दि.६.०४.२०१५ मधील परि. २४ च्या तरतूदीनुसार कायम निवृत्तीवेतन लेखा क्रमांक 
असल्याने त्यात बदल होणार नाही. सदर (PRAN) क्रमांकाची नोंद संबंधित कर्मचाऱ्याच्या वेतन 
देयक नोंदवहीत त्याच्या नावासमोर तसेच सेवापुस्तकात न चुकता घेण्यात यावी. 


०२. सदर अधिकारी कार्यरत असलेल्या विद्यमान कार्यालयात तशी नोंद घेण्यात येऊन 
सलगप्रमाणे त्याच्या अंशादानाची वसुली करण्यात यावी. 


०३. दि.१.११.२००५ नंतर शासन सेवेत अन्य पदावर कार्यरत असलेले व नवीन परिभाषित 
अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू असलेल्या उपअभियंता(यां) गट-अ पदावर कार्यरत असलेल्या 
श्री. आर. एन. काळे, उपअभियंता(यां) यांचा सेवातपशिल पुढील प्रमाणे आहे. 


अ.क्र याचे नाव  । विद्यमान पदावर | पूर्वीचे कार्यालय व [पुर्वीच्या पदावरील 
Vy पदनाम सेवेचा कालावधी 
दि श्री. आर. एन. काळे, | २२.०८.२०१४ | कनिष्ठ अभियंता | ०५/११/२००९(म.न) 
उपअभियंता(यां) (4.9) (गट-ब) जलसंपदा ते 
विभाग. २२/०८/२०१४(म.पु) 


०४. सदर शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ (रजा) मधील नियम 
क्र.२१ मधील तरतूदीनुसार पूर्वीच्या सेवा कालावधीतील सदर अधिकाऱ्यांच्या खाती शिल्लक 
असलेल्या रजा विद्यमान सेवेस जोडून देण्यासंदर्भात संचालनालयाने कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-२०२०/प्र.क्र.२९/पापु-१५ 


०५. शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२११०२२१४४८०५००२८ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने 


Digitally signed by Ganesh Nivrutt 


G a Nn e S h IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=Water Supply 
र 


ICode=400032, 
N | V | (1 t t | 2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121 
0d20e91 7ffal ef5 1 2d7e8fa2e49d93 


25a2533f62857243 
8b5fb711c805de49788678b97015b 


> a Wa if b0cac990e3b375423, cn=Ganesh 
Nivrutti Pawar 


Date: 2021.10.22 16:25:27 +05'30' 


(गणेश पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, शिवाजीनगर, पुणे. 

२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई. 

४. अधिदान व लेख अधिकारी, मुंबई. 

५. उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा (सर्व) 

६. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, पुणे. 
७. जिल्ह कोषागार अधिकारी, पुणे 

८. निवडनस्ती (कार्या. पापु-१५), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


